नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दि. १४ मार्च, २०२४. 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार नगर पंचायत (लाखांदुर, लाखनी), नगर परिषद (पवनी, साकोली, तुमसर, 
भंडारा), जिल्हा भंडारा अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.६.६८ कोटी एवढ्या किंमतीच्या 
कामांची थेट झासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सोबतच्या 
विवरणपत्रातील संबंधित नगर पंचायत/ नगर परिषदेच्या नावासोबत दर्शाविल्याप्रमाणे राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातीलळ कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत 
करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, 


(IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, भंडारा / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शार्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४२२१४४६०४१६ असा आहे. हा ales डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA ei 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a9e 
d4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D EV E N D RA C H A U D H A R | serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A393C2BOCF60FE 
03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 22:23:57 +05'30° 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, भंडारा, 
३. मुख्याधिकारी, नगर पंचायत (लाखांदुर, लाखनी), नगर परिषद (पवनी, साकोली, तुमसर, भंडारा),जि. भंडारा 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, भंडारा, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा, 
१२. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
नगर पंचायत (लाखांदुर, लाखनी), नगर परिषद (पवनी, साकोली, तुमसर, भंडार), 
जिल्हा भंडारा, रु.६.६८ कोटी 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 
लाखांदुर नगर पंचायत, जि. भंडारा (कार्यान्वयीन यंत्रणा- लाखांदुर नगर पंचायत) 
he प्रभाग क्र.८ मध्ये पुरुषोत्तम दोनाडकर ते लांजेवार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काक्रोट| १०.०० 
नाली कव्हर सहीत बांधकाम करणे 
२ प्रभाग क्र.८ मध्ये नागा सालेकी ते राजु मेश्राम यांच्या घरापर्यंत नाल्यावर दोन्ही १०.०० 
बाजुला आवारगभिंत (प्रोटेक्सन वॉल) बांधकाम 
लाखनी नगर पंचायत, जि.भंडारा (कार्यान्वयीन यंत्रणा- लाखनी नगर पंचायत) 
la प्र.क्र.४ मध्ये वामन बोपचे ते भक्‍तेश्वर टेकाम यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण | | १०.०० 
सिमेंटीकरण करणे 
२ प्र.क्र.२ मध्ये रामकृष्ण Mars ते सुरेश गायधनी यांच्या घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही| १०.०० 
बाजुने सिमेंट कॉक्रीट नाली कव्हर सहीत बांधकाम करणे 
३ Ww. मध्ये बौध्दू विहार येथे बगीचा तयार करणे ५.०० 
४ 'प्रक्र.४ मध्ये नगर पंचायत मालकीच्या गट क्र. ६१८/१ या जागेवर आवारभिंत १०.०० 
बांधकाम करणे 
५ 'प्र.क्र.४ मध्ये श्री किरणापुरे सर ते श्री टिकेश्वर गि-हेपुंजे यांच्या घरापर्यंत रस्ता १०.०० 
खडीकरण व सिमेंटीकरण करणे 
६ 'प्र.क्र.११ मध्ये चांगदेव बोरकर ते QR AS यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण | १०.०० 
व सिमेटीकरण व नाली कव्हर सहीत बांधकाम करणे 
७ 'प्र.क्र.१७ मध्ये योगेश भांडारकर ते फारुख शोख यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट १०.०० 
लेयर व नाली कव्हर सहीत बांधकाम करणे 
पवनी नगर परिषद, जि. भंडारा (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि, भंडारा) 
ea बजरंग वार्ड येथे रविशंकर पाटील ते सावरकरची वाडी पर्यंत सिमेंट काँक्रीट १५.०० 
नाली कव्हर सहीत बांधकाम करणे 
२ बेलघाटा वार्ड येथे विकास प्राथमिक शाळा मध्ये प्रशाधनगृह बांधकाम १५.०० 
53 ।बलेघाटा वार्ड येथे संताजी सभागृह च्या आवारात चावडी बांधकाम करणे २०.०० 
४ RAN वार्ड येथे चावडी मैदान महादेव मंदीर जवळ सभागृह बांधकाम करणे १५.०० 
५ शुक्रवारी वाड येथे बौध्द विहार जवळ सभागृह बांधकाम करणे १०.०० 
६ शुक्रवारी वाड आझाद चौक येथे हनुमान मंदीर जवळ सभागृह बांधकाम १०.०० 
७ 'बेलघाटा वार्ड होळी मैदान चौक मध्ये हनुमान मंदीर जवळ सभागृह बांधकाम १०.०० 
८ | छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे दर्गा सभागृह बांधकाम करणे १०.०० 
साकोली नगर परिषद, जि. भंडारा (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि, भंडारा) 
णं प्रभाग क्र. ७ मध्ये गणेश वार्ड मधील CAT HARTA फुडे ते गणेश मंदीर पर्यंत १०.०० 
सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम 
२ प्रभाग क्र. ८ मध्ये पंचशिल वार्ड भिमराव नंदागवळी यांच्या घरापासून ते योगराज | १०.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, 


| नंदपुरेयांच्याघरापर्यंतसिमेंटकॉक्रीटरोडवनालींचेबांधकाम | | 

३ ।प्रभाग क्र. ३ मध्ये रतिराम मेश्राम यांच्या घरापासुन ते तेजराम फकीरा बोरकर १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोड व नालीचे बाधकाम 

४ प्रभाग क्र. ४ मध्ये विद्या रंजीत बैस ते अशोक गुप्ता यांच्या घरापासून डा आरती १०.०० 
ars यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड व नालीचे बांधकाम 

५ प्रभाग क्र. ७ मध्ये गणेश वार्ड मधील रमेश HARTA कुंडे यांच्या घरापासून ते १०.०० 
गणेशा मंदिरापर्यंत पर्यंत सिमेट कॉक्रीट रोड व नाळीचे बाधकाम 

६ प्रभाग क्र. ८ मध्ये तलाव वार्ड चिंतामण मडावी यांचे घरापासून ते मुरलीधर १०.०० 
कापगते यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

७ ।प्रभाग क्र. ८ मध्ये पंचशिल वार्ड हनुमान मंदिर ते देवा चांदेवार यांच्या घरापर्यंत १०.०० 
सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम 

८ प्रभाग क्र. ८ मध्ये अमराई आनंदराव गोंविदा लाजेवार ते किष्णा जयराम बोरकर | १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट नालीचे बांधकाम 

तुमसर नगर परिषद, जि. भंडारा (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि, भंडारा) 

hoe प्रभाग क्र.९ सुनिल साखरवाडे ते शोळेश साखरवाडे यांच्या प्लॉट पर्यंत रस्ता ७.०० 
खडीकरण करणे 

२ प्रभाग क्र. ८ मध्ये बारई यांच्या घराच्या बाजुचे खुली जागेत बगिचा सौदर्गीकरण ५.०० 
करणे 

३ ।प्रभाग क्र. १० गोवर्धन नगर येथील लोढ यांच्या घरापासुन ते दमाहे यांच्या ८.०० 
घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

४ ।प्रभाग क्र. ११ गोवर्धन नगर येथे मधुकर निर्वीकार ते किशोर चौधरी यांच्या ५.०० 
घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

५ ।प्रभाग क्र. ४ विवेकानंद नगर येथे सैय्यद अब्दुल सत्तार गाजी दरगाह परिसरात ८.०० 
सभामंडप बांधकाम 

६ | प्रभाग क्र.६मध्ये डॉ. शेडे यांच्या घरासमोरील खुली जागा येथे बगीचा ५.०० 
सौंदर्गीकरण व खुले व्यायाम शाळेचे बांधकाम करणे 

७ ।प्रभाग क्र. ७ मध्ये मुलचंद धुर्वे ते हारद गुप्ता यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कांक्रोट लेयर | ५.०० 
बांधकाम करणे 

८ प्रभाग क्र.८ मध्ये नितीन OR ते शैलेश रामटेके यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कांक्रीट | ७.०० 
लेयर बांधकाम करणे 

९ ।प्रभाग क्र. १० गोवर्धन नगर येथे शर्मा यांच्या घरापासुन ते Alege यांच्या घरापर्यंत | ७.०० 
सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

= ० प्रभाग क्र. ११ श्रीराम नगर येथे अशोक जावरीनी ते रघुनाथ मलेवार यांच्या ५.०० 
घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

ee १ प्रभाग क्र. १० मध्ये विनोबा नगर राजाराम ते अतुल कुर्वे यांच्या घरापर्यंत AS ७.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

१२ प्रभाग क्र. ११ मध्ये रामदास डोरले ते किशोर परतेती यांच्या घरापर्यंत सिमेंट ५.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

१३ प्रभाग क्र. ११ श्रीराम नगर येथे जोशी यांच्या घरापासुन ते वनपुरकर यांच्या ५.०० 
घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, 


| FERTTR परिषद जि. भंडारा (कार्यान्वयीन यंत्रणा- भंडारा नगरपरिषद) | 

i प्रभाग क्र. ८ मध्ये श्री अलडवार ते श्री अशोक वंजारी ते प्रकाडा भोले ते स्प्रीग SH | १०.०० 
शाळापर्यंत आरसीसी पुलीया सहीत रोडचे बांधकाम करणे. 

२ ।प्रभाग क्र. ९ मध्ये तकीया वार्ड उद्योग नगर मधील कृष्णा ट्रेडींग (रामटाईल्स) च्या | १०.०० 
मागून श्री महावीर इन्डस्ट्रीज समोरुन आरसीसी नालीकव्हर सहीत बांधकाम 
करणे. 

३ प्रभाग क्र.१० मध्ये श्री बांगडे यांचे घरापासून ते श्री हितेश मडामे यांचे घरापर्यंत १०.०० 
आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

४ ।प्रभाग क्र.११ मध्ये बि.डी.सी.सी. बैक पासून ते शासकीय वसाहत पर्यंत सिमेंट १०.०० 
काँक्रीट लेयर रोडचे बांधकाम करणे. 

५ ।प्रभाग क्र. १३ मध्ये श्री भिवगडे यांचे घरापासून ते श्री परवेज शोख यांचे घरापर्यंत । १०.०० 
सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे. 

६ पप्र.क्र.१४ मध्ये राम मंदीर वाड मध्ये श्री पांडुरंग बारापात्रे ते श्री विनोद नशिने यांचे | ५.०० 
घरापर्यंत आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

७ ।प्रभाग क्र.१५ मध्ये श्री ars ते श्री खोब्रागडे ते श्री मेश्राम यांच्या घरापर्यंत आरसीसी | १०.०० 
लेयर रोडचे बांधकाम करणे. 

८ प्रभाग क्र.१६ मध्ये श्री साई मंदीर (PRA नदी रोड) (जूना पूल रोड) समोर १०.०० 
आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

९ प्रभाग क्र.१ मध्ये बुर्गामाता मंदीर किसनलाल सभागृह ते संभाजी सेलीब्रेशान पर्यंत | १०.०० 
सिमेंट काँक्रीट रोड पे बांधकाम करणे 

jae ० प्रभाग क्र. ४ मध्ये त्रिवेणी मेडीकल रोडगेच्या घरापासून ते मतिन शोख यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत छोन्ही बाजूला आरसीसी नाली सहीत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे 

ae १ प्रभाग क्र. ६ मध्ये श्री व्यवहारे यांच्या घरापासून ते श्री देवगडे ते श्री वझलवार १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत आरसीसी लेयर रोड बांधकाम करणे. 

१२ प्र.क्र.१३मध्ये रफीक ]ोख ते मेन रोड पर्यंत सिमेंट काँक्रीट लेयर बांध. १०.०० 

१३ प्रभाग क्र. ८ मध्ये श्री भेडारकर यांचे घरापासून ते श्री मोरेश्वर फुडे ते श्री बडवाईक | १०.०० 
यांचे घरापर्यंत आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

१४ ।प्रभाग क्र. १० मध्ये श्री Spal शाहारे यांचे घरापासून ते श्री सेळोकर यांचे घरापर्यंत | १०.०० 
आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे, 

१५ प्रभाग क्र. ११ मध्ये श्री मेश्राम घरापासून ते भंडारा पत्रिका ते श्री अतुल श्रीवास्तव | १०.०० 
ते श्री हनुमानप्रसाद श्रीवास्तव यांचे घरापर्यंत आरसीसी नाली कव्हरसहीत 
बांधकाम करणे. 

१६ प्रभाग क्र. १३ मध्ये श्री गोल्डी राठोड यांचे घरापासून ते श्री सावलदास यांचे १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट लेयर रोडचे बांधकाम 

१७ प्रभाग क्र. १४ मध्ये जुने जनसंपर्क कार्यालय ते श्री रमेश धकाते यांचे घरापर्यंत ५.०० 
आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

१८ प्रभाग क्र. ७ मध्ये दिनेश महादेव मेश्राम ते सुनिल गजभिये यांच्या घरापर्यंत सिमेंट | १०.०० 
काँक्रीट लेयर बांधकाम करणे 

१९ प्रभाग क्र.१५ मध्ये पाण्याचे आर.ओ. ते श्री. मेश्राम ते श्री सुबलदास ते श्रीधारगावे | १०.०० 
ते श्री सुखदेवे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम व पुलियाचे 
बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का-१४११, 


२० ।प्रभाग क्र. ६ मध्ये डॉ. प्रदीप मेघरे (जुना हॉस्पीटल) ते जकातदार कन्या शाळा १०.०० 
पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड चे बांधकाम करणे. 

२१ ।प्र.क्र.१६ मध्ये आर्यन मोटर्स (बजाज शोरुम) ला लागून असलेल्या रोडच्या दोन्ही | १०.०० 
बाजुला आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

२२ प्रभाग क्र.८ मध्ये श्री छत्रपाळ बरबटे यांचे घरापासून ते श्री साकुरे ते श्री जांगळे ते | ८.०० 
श्री भागवतकर ते श्री अमोल BSR यांचे घरापर्यंत आरसीसी नाली कव्हर सहीत 
बांधकाम करणे. 

२३ प्रभाग क.१० मध्ये अश्विनी किराणा दुकानपासून ते श्री श्रावण वाहारेयांचे घरापर्यंत | ८.०० 
सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे, 

२४ | प्रभाग क्र. ११ मध्ये त्रिमुर्ती चौक ते श्री राघोते ते भी दिक्षीत ते श्री शर्मा यांचे १०.०० 
घरापर्यंत आरसीसी लेयर रोड बांधकाम करणे. 

२५ ।प्रभाग क्र.१३ मध्ये श्री नितिनजी तुरस्कर यांचे घरापासून ते श्री SAM शोख यांचे ६.०० 
घरापर्यंत आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम 

२६ ।प्रभाग क्र.१५ मध्ये श्रीमती रंजना धारगावे ते श्री उके ते बौध्द विहारापर्यंत १०.०० 
आरसीसी लेयर रोडचे बांधकाम करणे. 

२७ प्रभाग क्र.१६ मध्ये अशोका हॉटेल ते श्री मालाधरी ते श्री जितु सुखदेवे ते १०.०० 
सार्वजनिक शौचालय पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधकाम 

२८ प्रभाग क्र.८ मध्ये श्री झोड यांचे घरापासून ते श्री मारोती हलमारे यांचे घरापर्यंत ८.०० 
खडीकरण सहीत सीसी रोड बांधकाम करणे. 

२९ प्रभाग क्र.१० मध्ये श्री सेळोकर यांचे घरापासून ते श्री साठवणे यांचे घरापर्यंत १०.०० 
आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

३० ।प्र.क्र.१३ मध्ये सुरेश सलन ते नवाब पटेल यांचे घरासमोरुन ते मदान यांचे ७.०० 
दुकानापर्यंत पर्यंत आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

३१ ।प्रभाग क्र.१५ मध्ये श्रीमती रेखा निकुळे ते श्री डेकाटे यांच्या घरापर्यंत आरसीसी १०.०० 
ळेयर रोडचे बांधकाम करणे. 

३२ ।प्रभाग क्र.१६ मध्ये संत कबीर वार्ड, ग्रामसेवक कॉलनी मधील निबार्ते ते श्री राकेडा | १०.०० 
THAR यांच्या घरापर्यंत आरसीसी लेयर बांधकाम करणे. 

३३ ।प्रभाग क्र.१० मध्ये नागराज किराणा दुकान पासून ते श्री Hag मडामे यांचे ८.०० 
घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करणे. 

३४ प्रभाग क्र.१३ मध्ये श्री विष्णु यांचे घरापासून ते रिज्जू शोख यांचे घरापर्यंत ७.०० 
आरसीसी नाली कव्हरसहीत बांधकाम करणे. 

३५ प्रभाग क्र.१३ मध्ये श्री मनोज बेदरकर यांचे घराजवळ बोअरवेल व पाण्याची टंकौ | ७.०० 
तयार करणे. 

६६८.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


